सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) या 
संवर्गातील” अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 
अधीक्षक व तत्सम पदे - सुधारित पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन SGA क्रमांक : न्यायाप्र-२९१८/प्र.क्र.१६४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जून, २०१९ 


वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही-२०१०/प्र.क्र.१/१०/१२, 
दिनांक ८ जून, २०१० 
. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ससेप्र/४३१४/प्र.क्र.८९/प्रशा 2, 
दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१४ 
. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/- 
कार्या.१२, दिनांक ९ एप्रिळ, २०१८ 
. शालेय व शिक्षण विभाग, शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३११८/प्र.क्र.८५/प्रशा-२, 
दिनांक १८ मे, २०१८ 
. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर यांचे मूळ अर्ज क्रमांक ४२२/२०१८ 
मधील दिनांक २३ एप्रिल, २०१९ रोजीचे आदेशा 
६. शासन पत्र क्रमांक : न्यायाप्र-२९१७/प्र.क्र.१६४/प्रशा-२, दिनांक 9 जून, २०१९ 
७. आयुक्‍त (शिक्षण), कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : आशिका/आस्था-अ/मूळ अर्ज 
४२२-२०१८/ १०२/२०१९/३७७५, दिनांक १८ जून, २०१९. 


A) 


AN 


9८ 


Cc 
ae 


शासन आदेठा- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) संवर्गातील अधीक्षक 


व तत्सम या पदावर एकूण २९ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, श्री. महेंद्र 
भगवंत लांडे, अधीक्षक यांनी त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्याची विनंती केळी होती. सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय दिनांक ९.०४.२०१८ मधील तरतुदी, श्री. लांडे यांनी सादर केलेले विकल्प व 


मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने मूळ अर्ज क्रमांक ४२२/१८ मध्ये दिळेळे आदेश विचारात घेऊन 


श्री. लांडे यांच्या पदस्थापनेत बदल करुन स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांक : न्यायाप्र-२९१८/प्र.क्र.१६४/प्रश्ञा-२ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव | दिनांक १८.०५.२०१८ | सुधारीत पदस्थापना अभिप्राय 
च्या आदेशान्वये 
दिलेली पदस्थापना 

Pe 2 2 8 दु 
7 श्री. महेंद्र भगवंत लांडे, | अधीक्षक, शालेय अधीक्षक, 

अधीक्षक, शाळेय पोषण | पोषण आहार, पंचायत | शिक्षणाधिकारी (प्राथ) 

आहार, पंचायत समिती । समिती सिंदेवाही, भंडारा यांचे कार्यालय, 

गोरेगांव, जि. गोंदिया | जि. चंद्रपूर जिल्हा भंडारा 


2. 


संबंधित अधिकाऱ्यांनी 


स्विकारल्याचा दिनांक आयुक्‍तालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


2. 


नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व पदभार 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ७0/५/.॥9॥१७॥॥॥१.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६१५३७०७२५२१ असा आहे. हे आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Mamadapure 


Digitally signed by Santosh B 


Santosh Basaveshwar ळा 


॥ Maharashti 


a 
School Education and Sport: 


2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea01 1b7d8 


3390८40006, 
INumber=557abe7a7 194ec5ddc74df537d7d57a9dbda20b1937a2e4198 

3c35f6a38b6ad8, Si 

Date: 2019.06.26 15:41:09 +05'30' 


aveshwar Mamadapure 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सर्व संचालक 


विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा / चंद्रपूर / गोंदिया 


शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, भंडारा / चंद्रपूर / गोंदिया 


संबंधीत अधिकारी आयुक्त कार्यालयामार्फत 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित 
१) मा. मंत्री (शा.शि.) यांचे विशोष कार्य अधिकारी 


२) अपर मुख्य सचिव, (शा.शि.) यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा / चंद्रपूर / गोंदिया 


पृष्ठ २ पैकी २ 


